जिल्हा नियोजन समिती नांदेड या 


समितीवर नामनिर्देशित तसेच 
“विशेष निमंत्रित” सदस्यांची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: जिनिस -२०२०/प्र.क्र. ३९ /का-१४८१अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०२०. 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती नांदेड यांचे पत्र 
क्र.जिनिसनांदेड/नासविनिप्र/२०२०/कावि-११५८,दि.२३/०६/२०२० 


शासन निर्णय :- 
“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम 3 चा पोटकलम (३)(दोन) दोन (क FAR व पोटकलम (३) मधील (चार) (फ) येथिल 


तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद सदस्यांमधून 
नामनिर्देशानाच्या दोन सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेल्या चार व्यक्तिची “नामनिर्देशित सदस्य” 
म्हणून तसेच जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील 
निवासी असलेल्या १४ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर 
नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, नांदेड यांनी उपरोक्त आदेशा सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
3 नांदेड जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या 
करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत या 
पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 
8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२०११०९१४५६३२६२१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by VIJESING FATTESING 
VIJESING : 


DN: CN = VIJESING FATTESING VASAVE, C = 


FATTESING VASAVE ‘tra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = PLANNING 
DEPARTMENT 
Date: 2020.11.09 14:59:17 +05'30' 


(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
५. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती,नांदेड यांचे खाजगी सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः जिनिस -२०२०/प्र.क्र. ३९ /का-१४८१अ 


६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

७. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद, 

८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, नांदेड, 

९. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद, 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड, 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१२. कोषागार अधिकारी, नांदेड 

१३. निवड नस्ती, का-१४८१ अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिनिस -२०२०/प्र.क्र. ३९ /का-१४८१अ 


शासन निर्णय, क्रमांक: जिनिस २०२० /प्र.क्र. ३९ /का-१४८१ अ, दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०२० सोबतचे 
विवरणपत्र “अ 


विधीमंडळ / संसद सदस्यांमधून नामनिर्देशनाचे सदस्य:- 


अ.क्र. नामनिर्देशित सदस्याचे नांव पत्ता 
दिं श्री.हेमंत श्रीराम पाटील,संसद सदस्य | “तुकाई” हाऊस नं. १/१०/६२३, 
रविराज नगर,तारोडा नाका, नांदेड 
४३१ ६०६ 
२. श्री.अमरनाथ अनंतराव राजूरकर, हाऊस नं. १/२/१८०, 
विधान परिषद सदस्य देवाशिष, शिवाजी नगर,नांदेड ४३१ ६०२ 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य :- 


अ.क्र. | विशेष निमंत्रितांच नाव पत्ता 

शि श्री.प्रकाश मारोतीराव वसमते “शिवकृपा*, घर नं.१/९/७८४, शाहूनगर, 
नांदेड ४३१ ६०२. 

२ SARS भगवानराव चव्हाण “घरकुल” फुलेनगर, नांदेड 

३ श्री.एकनाथ (अनिल) सटवाजी मोरे | “स्वस्तिश्री” बंगला, प्लॉट 4.93, पाण्याच्या 
टाकीजवळ,लोकभिम नगर, नांदेड ५ 

४ श्री. नागनाथ लक्ष्मणराव घीसेवाड । भोकर, ता.भोकर, नांदेड 

विशेष निमंत्रित :- 

अ.क्र. | विशेष निमंत्रितांच नाव पत्ता 

a श्रीम. रेखा दत्तात्रय चव्हाण (पाटील) | “शिवनेरी”,विजयनगर,महात्मा फुले हायस्कूल जवळ, 
नांदेड ४३१ ६०२ 

२ श्री.बालाजी माधवराव पाडांगळे “केदार निवास” शोभा नगर, आनंदनगर मार्गे, नांदेड ४३१६०२ 

३ | AT सुभाषराव तुळशीराम पाटील । गोदावरी कॉम्प्लेक्स,किनवट रोड, भोकर, नांदेड 

किन्हाळकर 
४ | श्री.अंड. रहेमान सिद्दीकी रूबी हॉस्पीटल जवळ, विसावा नगर, नांदेड. 
५ | श्री.नवनाथ रोहिदास चव्हाण मु.पो. बिडवईनगर, लोहा, ता.लोहा, नांदेड. 
श्री. बालाजी पांडूरंग शिंदे मु. नागणी, ता.बिलोली, जि. नांदेड. 

७ श्री.हरिहरराव विश्ववाथराव भोसीकर | “शिवकृपा,” शाहुनगर, विद्युतनगर बस स्टॉप जवळ, 
आनंदनगर रोड, नांदेड. 

८ श्री. बालाजी वेजाळे रा.कापसी,ता.लोहा,जि.नांदेड. 

९ श्री. रमेश दिगंबरराव देशमुख १५, शहाजीनगर, STAR A. STAR AT. नांदेड. 

| श्री.रावसाहेब दगडूजी शिदे रा.हळदा,ता.कंधार,जि.नांदेड 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिनिस -२०२०/प्र.क्र. ३९ /का-१४८१अ 


११ | १ | AS. प्रदीप अनंतराव नागापूरकर १/१०/६९३, विनायकनगर , नवा मोंढा, नांदेड-२ 

१२ । श्री.उपेंद्र शंकरराव तायडे एन डी ३१ हाडको, महादेव मंदीर, नांदेड 

१३ । प्रा.डॉ. प्रकाश उत्तमराव पोपळे “बळीराजा”, मुक्तेश्वर आश्रमाजवळ, वसंतनगर, 
जि. नांदेड 

१४ | श्री.जोतिबा जयराम खराटे मु.पो. अंजनखेड, ता.माहूर, जि. नांदेड 


VIJESING PATTESING VAGAVE 
DN: CN = VIJESING FATTESING 


FATTE S IN G VASAVE, C = IN, S = Maharashtra, O = 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


VASAVE OU = PLANNING DEPARTMENT 


Date: 2020.11.09 14:59:40 +05'30" 


(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


